विशेष प्रसिध्दी मोहिम सन २०१८-१९ 
अंतर्गत प्रसिध्दी व इतर अनुषंगिक 
बाबींसाठी होणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : मावज-२०१८/प्र.क्र.२४०/३४ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ६ मार्च,२०१९ 


वाचा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय मावज-२०१८/प्र.क्र.२४०/३४ दि.६.७.२०१८ 
२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-१९/आषाढीनिर्मित्त 
संवादवारी/का.७/१५४५ दि.१४ फेब्रुवारी,२०१९ 


शुध्दीपत्रक:- 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०१८/प्र.क्र.२४०/का.३४, दि.६ जुले,२०१८ 
च्या शासन निर्णयामधीळ परिच्छेद ३ मध्ये निर्गमित करण्यात येत आहे. च्या पुढे "वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ च्या भाग पहिला 
उपविभाग-तीन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.२७(२) अन्वये प्रशासनिक विभागास खर्चाच्या बाबतीत रु.५.०० 
कोटी आवर्ती खर्चाच्या बाबतीत वार्षिक रु.५०.०० लक्ष पर्यत पूर्ण अधिकार आहेत" असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३०६१५१९५५०१०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ramkisan cao कका linea 


ral 
Administration Department, postalCode=400032, 


N a ra ya n ra 0 M U Sa le क omletee dfebdfb055bf1 re ee 20 


(RT. “IT मुसळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव, (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.२४०/ ३४ 
६. सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
८. महालेखापाल ५८ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई, नागपूर 
९. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, नागपूर 
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.नियोजन विभाग/का.१४४३ व वित्त विभाग/व्यय-४ 
१२.सर्व मंत्रालयीन विभाग 
१३.उप संचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१४.निवड नस्ती का.३४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


